सातवी आर्थिक गणना 
राज्यस्तरीय समन्वय समिती व जिल्हास्तरीय 
समन्वय समिती स्थापन करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. असांस- १३१८/२२/प्र.क्र. ९१/का-१४१७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ जून, २०१९ 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनातर्फे राष्ट्रव्यापी सातवी आर्थिक गणना घेण्यात येणार आहे. या गणनेमध्ये सर्व 


उद्योग, व्यवसाय व सेवा यांची गणना प्रत्यक्ष घरोघरी कुटुंबास / उद्योगास भेट देवून करण्यात येणार 


आहे. आर्थिक गणनेचे क्षेत्रकाम Common Service Centre (CSC) E-Governance यांचे कडून 


नेमण्यात आलेल्या प्रगणकांकडून केले जाणार आहे. प्रगणकांनी केलेल्या १००% कामाची छाननी, 


वैधतीकरण व व्याप्ती ही CSC E-Governance यांनी नेमलेल्या पर्यवेक्षकांनी करावयाची आहे. 


एकूण प्रगणकांपैकी १०% प्रगणकांच्या कामाचे दुसऱ्या स्तराचे पर्यवेक्षण करावयाचे आहे. त्यापैकी 


२% पर्यवेक्षण उपमहासंचालक, क्षेत्रिय कार्य विभाग, राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना तर ८% पर्यवेक्षण 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील नेमलेल्या पर्यवेक्षकांनी करावयाचे आहे. सदर गणनेच्या प्रभावी 


अंमलबजावणीसाठी व त्या कामाच्या संनियंत्रण व समन्वयासाठी विविध स्तरावर समित्या स्थापन 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यांचे अ.शा. पत्र क्र.3.0. No. P- 


99092/4/209¢-ESD, दिनांक ७/३/२०१९ नुसार महाराष्ट्र राज्यात सन २०१९-२० मध्ये घेण्यात 


येणाऱ्या सातव्या आर्थिक गणनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व त्या कामाच्या संनियंत्रण व 


समन्वयासाठी खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय समन्वय समिती व जिल्हास्तरीय समन्वय समिती स्थापन 


करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः असांस- १३१८/२२/प्र.क्र. ९१/का-१४१७ 


राज्यस्तरीय समन्वय समिती (State Level Coordination Committee - SLCC) 


अ.क्र पदाधिकारी पद 
a अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त, नियोजन विभाग तथा चार्ज ऑफिसर, आर्थिक | अध्यक्ष 
गणना, महाराष्ट्र शासन 
२ | अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन सदस्य 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (वित्त), महाराष्ट्र शासन सदस्य 
४ । अपर मुख्य सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (उद्योग), महाराष्ट्र शासन सदस्य 
५ | प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (कामगार), महाराष्ट्र शासन सदस्य 
प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन सदस्य 
७ | प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, महाराष्ट्र शासन सदस्य 
८ | प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन सदस्य 
९ | महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, महाराष्ट्र शासन सदस्य 
| १० | ० | उप महासंचालक, क्षेत्रिय कार्य विभाग, राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना, मुंबई सदस्य 
| 99 | q | उप महानिर्दशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
१२ | संचालक, सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास संस्था, मुंबई सदस्य 
१३ | स्टेट हेड, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC), महाराष्ट्र सदस्य 
१४ | संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई सदस्य 
सचिव 


राज्यस्तरीय समन्वय समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे राहील: 


१) 


केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राज्यात सातव्या आर्थिक गणनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
केलेली तयारी, सद्यस्थिती व उदभवणाऱ्या अडचणींचे निराकारण करून नियमीत संनियंत्रण 
करणे. 

गोळा करण्यात आलेल्या माहितीची राज्य व्यवसाय नोंदवहीशी (State Business Register) 
पडताळणी करून संपूर्ण व्याप्तीची खातरजमा करणे. 

दुसर्‍या स्तरावरील राज्यस्तरीय (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय) व क्षेत्रिय कार्य विभाग, 
राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना च्या पर्यवेक्षकांनी केळेल्या कामाचे अहवाल तयार करून 
माहितीची अचूकता तपासणे. 

सातव्या आर्थिक गणनेसाठी सहकार्य करण्याबाबत राज्यातील व्यावसायिक संघटना व 
सामान्य नागरीकांना जागृत करणे. 

जिल्हास्तरीय समन्वय समितीकडून प्राप्त झालेल्या सुचनांचे / अडचणींचे संनियंत्रण करून 
निराकारण करणे. 

सातव्या आर्थिक गणनेच्या राज्यस्तरीय अस्थायी अहवालास मंजूरी देणे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असांस- १३१८/२२/प्र.क्र. ९१/का-१४१७ 


जिल्हास्तरीय समन्वय समिती (District Level Coordination Committee - DLCC) 


अ.क्र पदाधिकारी पद 

| १_| जिल्हाधिकारी तथा चार्ज ऑफिसर, आर्थिक गणना अध्यक्ष 

२ । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सदस्य 

३ | जिल्हा पोलिस अधिक्षक सदस्य 

४ | उपायुक्त (प्रशासन), महानगरपालिका सदस्य 

५ । निवासी उपजिल्हाधिकारी सदस्य 

६ । जिल्हा नियोजन अधिकारी सदस्य 
जिल्हा माहिती अधिकारी सदस्य 
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केद्र सदस्य 

९ | मुख्य अधिकारी, नगर परिषद (सवी सदस्य 

| १० | जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी सदस्य 

aa q क्षेत्रिय कार्य विभाग, राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटनाचे प्रतिनिधी सदस्य 

१२ | जिल्हा व्यवस्थापक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) सदस्य 

१३ | विभागप्रमुख (सांख्यिकी), विद्यापीठ / महाविद्यालय fears निमंत्रित 

१४ | विभागप्रमुख (अर्थशास्त्र, विद्यापीठ / महाविद्यालय fears निमंत्रित 

१५ | जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय सदस्य सचिव 


जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची कार्यकक्षा खालील प्रमाणे राहील: 


१) जिल्ह्यात सातव्या आर्थिक गणनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेली तयारी, सद्यस्थिती 
व उदभवणाऱ्या अडचणींचे निराकारण करून नियमीत संनियंत्रण करणे. 


जिल्हास्तरावरील भूमिका व कार्य प्रभावीपणे पार पाडण्यास राज्यस्तरीय समन्वय समितीला 
सहाय्य करणे. 


= 


AN 
~~ 


सातवी आर्थिक गणना सुरळीत पार पाडण्यासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC-SPV) यांना 
मदत करणेबाबत स्थानिक प्रशासन व पंचायत यांना वेळोवेळी मार्गदर्शनात्मक सुचना देणे. 
कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC-SPV) यांना वॉर्डनिहाय व गावनिहाय नकाशे पुरविणे तसेच 
सातव्या आर्थिक गणनेचे काम सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी संबंधीत कार्यालयांनी 
सहकार्य करणेबाबत सुचना देणे. 


2 


आर्थिक गणनेच्या कामाविषयी माहिती राज्यस्तरीय समन्वय सामितीळा अवगत करणे. 


ल 
— 
~~ 


आर्थिक गणनेच्या क्षेत्रकामासाठी आवशयक प्रसिद्धी करणे. 
आर्थिक गणनेचे जिल्हास्तरीय अहवाल मंजूर करणे व प्रसारीत करणे. 


mM” 
na 


S 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः असांस- १३१८/२२/प्र.क्र. ९१/का-१४१७ 


2. 


महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२११४४२०९२६१६ असा आहे. सदर 


आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


१५. 


Digitally signed by HEMANT DATTA BHANGLE 
HEMANT DATTA जा 
2.5.4.20=3 1¢c357a98de35264e3f32a02a1 1a5f444ac03f702947b9db1 
181268९357, postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBA, 
ialNumber=3e3482a3b78b 132fd024at2073b3b3aa28fe67898c829b 


BHANGLE harasren ccrcuroATABGE 8 
(हेमंत भांगले ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, मलबार हील, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई - ३२ 

मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

मा. राज्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

मा. मुख्य सचिव, मुख्य सचिव यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

अपर मुख्य सचिव व विकास आयुक्त, (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई - 32 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई - ३२ 

अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

अपर मुख्य सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, (उद्योग) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, (कामगार) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

उप महासंचालक, क्षेत्रिय कार्य विभाग, राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना, मुंबई. 
उप महानिर्देशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, महाराष्ट्र राज्य केंद्र, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास संस्था, मुंबई 

स्टेट हेड, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

सर्व विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः असांस- १३१८/२२/प्र.क्र. ९१/का-१४१७ 


२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
33. 


सर्व महानगरपालिका, 

सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सर्व जिल्हा पोलिस अधिक्षक, 

सर्व जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी, 

सर्व महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र 

सर्व जिल्हा व्यवस्थापक, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) 

सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी , जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
सर्व मुख्याधिकारी, नगर परिषद, 

सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय 

सर्व जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय 
निवड नस्ती का-१४१७, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


